ANPUR 


RNINo . MAHBIL / 2012144835 
Regn. No . L/ PCE/068 / 2013- 2015 
www .dgps .maharashtra .gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - १ ] 


सोमवार , जानेवारी ९, २०१७ / पौष १९, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 

कलम १९ . 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक भूसं/ कक्ष- १० /३/ कावि -६/ २०१७. - ज्याअर्थी, समूचित शासन 
असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी, भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना 
क्रमांक - --- लागू नाही . प्रकरणास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस- ११९१/ ३५ / सीआर-८८/९१/ युडी , दिनांक २८ जून १९९३ 
रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम १५ 
च्या पोट -कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम 
( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे 
घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ ) 
अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), 
क्रमांक २ , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

__ अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , गाव देवळाली 

प्रकरण क्रमांक ९९४/ १५ 
सर्वे नंबर / 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 


हे . आर 


८ / १ पै. 


.. 
एकूण .. 


० ३७ ( ३७०० चौ. मी. ) 
० ३७ ( ३७०० चौ. मी.) 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचेनाव : १२ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता 
प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन : १२ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता 
समाजाला होणारे लाभ : दळण - वळणाची सुविधा उपलब्ध होईल 


( १ ) 


लागू नाही 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९, २०१७ / पौष १९ , शके १९३८ 
अनुसूची - तीन 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , गाव देवळाली 

टीप . - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
भूमापन क्रमांक / 

क्षेत्र 

क्रमांक २, नाशिक या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल. 
गट नंबर 

बी . राधाकृष्णन , 
( हे . आर ) 

जिल्हाधिकारी, नाशिक . 
लागू नाही 

नाशिक , ६ जानेवारी २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


